कारागृह विभागातील अधीक्षक 
मध्यवर्ती कारागृह (गट-अ) या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या 
प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०४१५/४३३/प्र.क्र.9३/१५/तुरुंग-१ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००५ 
तारीख: २० एप्रिल, २०१५ 


शासन आदेशा: 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अन्वये कारागृह विभागातील अधीक्षक 
मध्यवर्ती कारागृह (गट-अ) या संवर्गातील श्री.उ.तो.पवार, अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे 
मध्यवर्ती कारागृह यांची मध्यवर्ती कारागृह नागपूर येथील अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह या रिक्‍त 
पदावर प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. 


बदलीच्या आदेशाची अंमळबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता 
खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


१) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित आस्थापनेने बदली झालेल्या 
अधिका-यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

२) बदली झालेल्या अधिका-यांनी त्यांच्या संबंधित कारागृहातून कार्यमुक्त होऊन रुजू 
होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिका-याला 
रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतीक्षा काळ ठरवून काम न देता भत्ते देण्याचा 
प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित विभागाच्या आस्थापना अधिका-याला जबाबदार धरण्यात 
येईल. 

३) बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिका-याने प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक 
कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


श्री.उ.तो.पवार, अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह) यांना अपर पोलीस महासंचालक व 
कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबतची कार्यवाही 
करावी. तसेच श्री.पवार यांनी त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. हे आदेश तात्काळ 
अंमलात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०७१४/८५५/प्र.क्र.१६१/१४/तुरुंग-१ 


सदरहू आदेश महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (एक)(दोन) व कलम ५ 
मधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या "htto://www.maharashtra.gov.in" या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३३११५१७२१८८२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L 


र Pawara 
aysl al (1 DN: CN = Jaysing L Pawara, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


P aw a fa OU = Deputy Secretary 


Date: 2015.04.20 13:49:42 
+05'30" 


(ज.ल.पावरा) 
शासनाचे उपसचिव 


१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई 

३) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मुख्यालय) पुणे/पश्चिम विभाग, पुणे, मध्य विभाग, 

औरंगाबाद/ पूर्व विभाग, नागपूर 

महालेखापाल, महाराष्ट्र, १ (लेखा परिक्षा) मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र, १ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र, २ (लेखा परिक्षा) नागपूर 

महालेखापाल, महाराष्ट्र, २ (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे,मुंबई 

कोषागार अधिकारी, ठाणे/नागपूर 

१०) सर्व अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह 

११) प्राचार्य तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, येरवडा, पुणे/ किशोर सुधारालय, 
नाशिक 

१२) सर्व अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१/वर्ग-२ 

१३) श्री.उ.तो.पवार,अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह (अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह 
महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्यामार्फत) 

१४) कक्ष अधिकारी का.क्र.तुरुंगर/तुरुंग३ 

१५) निवडनस्ती कार्यासन तुरुंग-१ 


पुष्ठ २ पैकी २ 


